महाराष्ट्र शासन साजापात्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 
वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे - १७ 


- 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व ८६७ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी १०१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ८६७ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १०३ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
८६८ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


, 


, 


, 


८८० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


. 


१ 


NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralay , Mumbai - 400 032 . 


2. The fees of Adv . Ujjwal Nikam , Special Public 
Procecuter , shall be paid by Home Department as per 
the fee schedule agreed by the Home Department and 
approved by this department . 

3. His appointment is strictly subject to the 
conditions of Service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Conditions of Service 
and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra . 


No. SPP - 2021 / U.O.R.62 / D - XIV : - In exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 
II of 1974 ) , the Government of Maharashtra hereby 
appointsAdv . Ujjwal Nikam , as “ Special Public Pros 
ecutor ” for conducting the Cases in Hon'ble Sessions 
Court , Jalgaon which is arising out of C.R.No. 211 / 
2020 registered at Jalgaon City Police Station , Jalgaon . 


Dated : 27th September , 2021 . 


Vaishali P. Borude , 
Section Officer , Law and Judiciary Department . 


औ . भाग १-४३ 


८६७ 


८६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


२ 


आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , अंबाजोगाई नगर परिषद यांनी उक्त 
जमिनीवरील उक्त आरक्षणाच्या व उक्त रस्त्याच्या भुसंपादनाबाबत उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२६ ( २ ) किंवा ( ४ ) अन्वये भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ अन्वये घोषणा प्रसिध्द झाली नसल्याचे दि . ३०/०१/२०२० 
रोजीचे पत्र क्र . ७०८/२०२० अन्वये कळविले आहे : 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 


, 


, 


संचालक नगर रचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

आदेश 
क्र . / डि.टी.पी. / वि.यो . अंबाजोगाई ( सु . ) / कलम -१२७ ( २ ) / आदेश / टिपीव्ही 
५ / ४४३०.- ज्याअर्थी , अंबाजोगाई नगर परिषदेची विकास योजना ( सुधारित ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेला 
आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील अधिसुचना क्र . टिपीएस -३३ ९ ६ / २ ९ ४ / प्र.क्र .११८ ( अ ) / ९ ७ / नवि 
९ , दि . ३१ / ०७ / १ ९९ ८ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि . १६ / १० / 
१ ९९ ८ पासून अंमलात आलेली आहे , तर वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द 
विकास योजना अधिसुचना क्र . टिपीएस -३३०० / ४४६ ९ / प्र.क्र .२३४ / २००० / 
नवि -३० , दि . २४/०४/२००१ अन्वये ( यापुढे “ उक्त अधिसुचना ” असे 
संबोधिलेली आहे ) मंजूर केली असुन ती दि . १/०६/२००१ पासून अंमलात 
आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिलेले 
आहे ) ; 


यांचेकडील पत्र क्र . १००० , दि . २ ९ / ०६ / २०२१ अन्वये उक्त जमिनमालकांचे 
उक्त जमिनीचे ०.३८ हे व १.८५ हे . क्षेत्र अनुक्रमे उक्त आरक्षणाने व उक्त 
रस्त्याने बाधित होत असून उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमिनीचे 
भुसंपादनासंबंधी कोणतीही कार्यवाही केली नाही व त्यामुळे उक्त जमीनीच्या 
उक्त क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व उक्त रस्ता उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२७ मधील तरतुदीनूसार व्यपगत झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील 
उक्त आरक्षणाबाबतची व उक्त रस्त्याबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती 
पाहता , उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त 


आरक्षणाखालील क्षेत्र व उक्त रस्त्याखालील क्षेत्र व्यपगत झाल्याबाबतचे 


आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर रचना , 


महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौ . अंबाजोगाई येथील 
स.नं. ४६७/२ ( पै ) ही जमीन आ . क्र . ९ ३ “ स्मशानभुमी ” ( यापुढे “ उक्त 
आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) व ६० मी . रुंद वि.यो.रस्ता ( यापुढे “ उक्त 
रस्ता ” असे संबोधिलेले आहे ) यासाठी आरक्षित असून सदर आरक्षणासाठी 
व रस्त्यासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद , अंबाजोगाई आहे ( यापुढे 
“ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) . 


आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या निर्णय क्र.टिपीएस 


१८१३ / ३२११ / प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३ , दि . ०१/१२/२०१६ अन्वये नियोजन 


प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या 
विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) अन्वये कार्यवाही 


करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम -१५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ; 


महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहे : 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील मौजा 
अंबाजोगाई येथील स.नं .४६७ / २ ( पै ) या जमिनीच्या ( यापुढे “ उक्त जमीन " 
असे संबोधिलेले आहे ) संबंधित जमीन मालकांनी ( यापुढे “ उक्त जमीन 
मालक ” असे संबोधिलेले आहे ) उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( १ ) अन्वये 
उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि . २२/०५/२०१३ रोजी सुचना ( यापुढे “ उक्त 
सुचना ” असे संबोधिलेले आहे ) बजावलेली होती : 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) अन्वये संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त 
आरक्षण व उक्त रस्ता व्यपगत झाले आहे , असे अधिसुचित करीत आहेत 
आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालक यांनी उक्त सुचना बजाविल्याच्या 
दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त जमीन 
संपादीत केली नाही अथवा उक्त आरक्षणाखालील व उक्त रस्त्याखालील 
उक्त जमीनीचे भुसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम -१२७ ( १ ) 
मधील तरतुदींनुसार कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ; 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेच्या बदलांच्या 
परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात 
येत आहे : 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


८६ ९ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नगर परिषद मौजा , तालुका 

व जिल्हा 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 
प्रस्ताव व वि.यो. अहवालानुसार 

अंदाजे क्षेत्र 


उक्त जमिनीचा 

तपशील 


उक्त आरक्षणातून व उक्त 
रस्त्यातुन व्यपगत झालेले 

अंदाजे क्षेत्र 


( हे . ) 


१ 


( i ) आ.क्र.९ ३ “ स्मशानभुमी " 


स.नं. ४६७/२ ( पै . ) 


०.३८ 


| अंबाजोगाई नगर परिषद मौजा 
अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई , 

जि . बीड . 


( ii ) ६० मी . रुंद वि.यो. रस्ता 


स.नं. ४६७/२ ( पै . ) 


१.८५ 


एकूण 


२.२३ हे . 


टिप : 

१. ) उक्त आरक्षाणातुन व उक्त रस्त्यामधुन मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमीनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या 
विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 

२. ) उक्त आरक्षाणातुन व उक्त रस्त्यामधुन मुक्त झालेल्या जमीनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी , 
अंबाजोगाई नगर परिषद , अंबाजोगाई , जि.बीड यांच्या कार्यालयात , कामकाजच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत 
खुला ठेवण्यात येत आहे . 

३. ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


, 


, 


, 


दिनांक ३० / ० ९ / २०२१ . 


सुधाकर नांगनुरे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


, 


Maharashtra State 


Directorate of Town Planning & Valuation Department 

Central Building , Pune - 411 001 


And whereas , in the said Sanctioned Development Plan , 
the land bearing S.No.467 / 2 ( pt ) of Mouza Ambajogai is 
reserved for Site No. 93 “ Cremation Ground ” ( hereinafter 
referred to as “ the said Reservation ” ) & 60 m . wide 
Development Plan Road ( hereinafter referred to as the said 
Road ” ) for which Appropriate Authority is Municipal Council , 
Ambajogai ( hereinafter referred to as “ the said Appropriate 
Authority " ) ; 


ORDER 


And whereas , the land under said reservations has not 
been acquired by the said Appropriate Authority within 10 
( ten ) years from the date on which the said Sanctioned 
Development Plan came into force : 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

No.D.T.P / D.P. / AMBAJOGAI ( R . ) / Sec - 127 ( 2 ) / 
Notification / TPV - V / 4430 .-- Whereas , the Development Plan 
of Ambajogai Municipal Council ( Revised ) has been partly 
sanctioned under the provisions of section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as “ the said Act ” ) by the Government in Urban Development 
Department vide its Notification No. TPS- 3396 / 294 / CR 
118 ( A ) / 97 / UD - 9 , Dated 31.07.1998 & came into force with 
effect from Dated 16.10.1998 , while republished Development 
Plan of Excluded Part of Ambajogai has been sanctioned vide 
Notification No. TPS - 3300 / 4469 / CR - 234 / 2000 / UD - 30 . Dated 
24.04.2001 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) 
& came into force with effect from Dated 01.06.2001 
( hereinafter referred to as the said Sanctioned Development 
Plan " ) ; 


And whereas , the concern land owners ( hereinafter 
referred to as “ the said Land Owners ” ) of the land under the 
said Reservation and the said Road in respect of S.No.467 / 2 
( pt ) of Mouza Ambajogai ( hereinafter referred to as the said 
Land ” ) have served a notice under section 127 ( 1 ) of the said 
Act , ( hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) on the said 
Appropriate Authority on dated 22.05.2013 ; 

And whereas , the said land is not acquired or no steps 
as required under section 127 ( 1 ) of the said Act has been 
taken by the said Appropriate Authority , within a stipulated 
period from the date of service of the said notice ; 


Cloo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 

a 


भाग १ - पुरवणी 


1 


And whereas , the Chief Officer , Municipal Council , 
Ambajogai vide letter No. 708/2020 , dt.30.01.2020 has 
communicated that no action has been taken as per provisions 
of section 126 ( 2 ) and ( 4 ) of Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 regarding the land aquisition of the 
said Reservation and the said Road ; 

And whereas , the Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad vide letter No. 1000 , dt . 
29.06.2021 has submitted report stating that areas admeasuring 
0.38 Ha . & 1.85 Ha . of the said land of the said land owners 
are affected by the said Reservation and the said Road 
respectively and the said Appropriate Authority has not taken 
any action to acquire the said land and therefore , the said 
Reservation and the said Road on the said land has been 
lapsed under the provision of section 127 of the said Act : 

And whereas , after considering the above facts in 
respect of the said Reservation and the said Road on the said 
land in the said Sanctioned Development Plan , the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion 
that , it is necessary to issue the order under section 127 ( 2 ) of 


the said Act , regarding the lapsing of the said Reservation 
and the said Road on the said land ; 

And whereas , the Government in Urban Development 
Department under Section 151 of the said Act , vide Resolution 
No.TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 01.12.2016 , has 
delegated the powers exercisable by it under section 127 ( 2 ) 
of the said Act , in respect of Development Plans of all 
Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the 
Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune ; 

Now therefore , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , by this order and as specified in 
the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said 
Reservation and the said Road in respect of the said land 
under section 127 ( 2 ) of the said Act & for that purpose 
amends the said Notification of the said Sanctioned 
Development Plan , as follows 

After the last entry in the Schedule of Modifications 
accompanying the said Notification of the said Sanctioned 
Development Plan , the following new entry shall be added : 


SCHEDULE 


Sr.No. Municipal Council 

Mouza , Taluka 
and District 


Description of the 
said Lands 


Proposal in the said 
sanctioned 
Development Plan & 
its Approxi . Area as 
per D.P. Report 


Approximate Area 
lapsed from the 
said Reservation 
and said Road 
( Ha . ) 


1 


( i ) S.No.467 / 2 ( p ) 


0.38 


Ambajogai Municipal ( i ) Site No.93 " Cremation 

i “ 
Council Mouza Ground " 
Ambajogai , Taluka 

( ii ) 60M.wide Development 
Ambajogai , Dist - Beed 

Plan Road 


( ii ) S.No.467 / 2 ( p ) 


1.85 


Total 


2.23 Ha . 


Note : 


1. The said land so released from the said Reservation and the said Road shall become available to the said land owners 
for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said sanctioned Development 
Plan . 


2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development plan showing the area of the said land which is lapsed from 
the said Reservation and the said Road is available in the office of the Chief Officer , Municipal Council , Ambajogai , District Beed 
during office hours on all working days for inspection to public upto one month . 

3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra . gov.in. 


Date : - 30/09/2021 . 


- 


( Sudhakar Nangnure ) , 
Director of Town - Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


८७१ 


, 


३ 


, 


संचालक नगर रचना यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , औरंगाबाद खंडपीठाकडून 
रिट याचिका क्र . २८२३/२०१६ मध्ये ( यापुढे “ उक्त रिट याचिका " असे 
संबोधिले आहे ) दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ रोजीच्या निर्णयात उक्त जमिनीवरील 
उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत राज्य शासनाकडून आदेशान्वये अधिसुचित 
करुन अधिकृत राजपत्रात प्रसिध्द करणे बाबत नमूद केले आहे ; 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 


यांचेकडील पत्र क्र .२८८ , दि .२५ / ०२ / २०२० अन्वये उक्त जमिनमालकांच्या 


क्र . / डि.टी.पी. / वि.यो . कन्नड ( दु.सु . ) / कलम -१२७ ( २ ) / आदेश / टिपीव्ही 
५ / ४६३६.- ज्याअर्थी , कन्नड नगर परिषदेची विकास योजना ( दुसरी 
सुधारित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधिलेला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील अधिसुचना क्र . वियो - कन्नड 

/ 
द्वितीय सुधारित / मंजूरी / टिपीव्ही -५ / २६६८ , दि . ०८ / ०५ / १ ९९ २ अन्वये ( यापुढे 
“ उक्त अधिसुचना ” असे संबोधिलेली आहे ) मंजूर केली असुन ती दिनांक 
१ / ०८ / १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास 
योजना ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 


उक्त जमिनीचे उक्त आरक्षणाने बाधित ४०२७ चौ.मी क्षेत्राबाबत भुसंपादनाची 
कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याने , तसेच उक्त रिट याचिकेत मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई , औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार उक्त 
आरक्षणातुन मुक्त झाल्याचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा 


, 


, 


अहवाल सादर केला आहे : 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील 
उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता , उक्त अधिनियमाचे 
कलम -१२७ ( २ ) अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र व्यपगत 


झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर 


रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौजा कन्नड येथील 
स.नं. ४४/१ ( पै . ) ही जमीन आ . क्र . १५ “ बगीचा ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " 
असे संबोधिलेले आहे ) यासाठी आरक्षित असून , सदर आरक्षणासाठी 
समुचित प्राधिकरण नगर परिषद , कन्नड आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित 
प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) . 


आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र.टिपीएस 


f 


१८१३ / ३२११ / प्र.क्र .५०८ / नवि -१३ , दि .०१ / १२ / २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण 


, 


असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास 


योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) अन्वये कार्यवाही 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाहीत ; 


करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम -१५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , 


महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


f 


, 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाखालील मौजा कन्नड येथील स.नं .४४ / 
१ ( पै . ) या जमिनीच्या ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधिलेले आहे ) 
संबंधित जमीन मालकांनी ( यापुढे “ उक्त जमीन मालक ” असे संबोधिलेले 
आहे ) उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( १ ) अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर 
दिनांक ३०/०७/२०१३ रोजी सुचना ( यापुढे “ उक्त सुचना ” असे संबोधिले 
आहे ) बजावलेली होती ; 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ ( २ ) अन्वये संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त 
आरक्षण व्यपगत झाले आहे , असे अधिसुचित करीत आहेत आणि त्यासाठी 
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 


, 


करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , समुचित प्राधिकरणाने जरी भुसंपादनाचा प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद यांचेकडे सादर केला असला तरी , भुसंपादनाची 


उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसुचनेच्या बदलांच्या 
परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात 


, 


येत आहे : 


, 


, 


कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही , असे मुख्याधिकारी , कन्नड नगर परिषद यांनी 
पत्र क्र . १६ ९ ७ , दिनांक १८ / ११ / २०१ ९ अन्वये कळविले आहे : 


८७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नगर परिषद मौजा , तालुका 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 
प्रस्ताव व वि.यो. अहवालानुसार 

व 
अंदाजे क्षेत्र 


उक्त जमिनीचा 

तपशील 


उक्त आरक्षणातून व्यपगत 

झालेले अंदाजे क्षेत्र 


व जिल्हा 


( चौ . मी . ) 


१ 


आ.क्र . १५ - “ बगीचा " 


स.नं. ४४/१ ( पै . ) 


४०२७ 


कन्नड नगर परिषद मौजा 
कन्नड , ता . कन्नड , 
जि . औरंगाबाद 


क्षेत्र १.७ ९ हे . 


टिप : 


१. ) उक्त आरक्षाणातुन मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमीनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 


२. ) उक्त आरक्षाणातुन मुक्त झालेल्या जमीनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी , कन्नड नगर परिषद , 
कन्नड , जि . औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे . 


, 


३. ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


दिनांक ११/१०/२०२१ . 


सुधाकर नांगनुरे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

. 


Maharashtra State 


Directorate of Town Planning & Valuation Department 


Central Building , Pune - 411001 


And whereas , the land under said Reservation has not 
been acquired by the said Appropriate Authority within 10 
( ten ) years from the date on which the said Sanctioned 
Development Plan came into force ; 


ORDER 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No.D.T.P / D.P. / Kannad ( S.R . ) / Sec - 127 ( 2 ) / Notification / 
TPV - V / 4636 .--- Whereas , the Development Plan of Kannad 
Municipal Council ( Second Revised ) has been sanctioned 
under the provisions of section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. 
XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
by the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
vide its Notification No. D.P - Kannad / Second Revised / 
sanctioned / TPV - 5 / 2668 , Dated 08.05.1992 ( hereinafter referred 
to as “ the said Notification " ) & came into force witheffect 
from dt.01.08.1992 , ( hereinafter referred to as “ the said 
Sanctioned Development Plan " ) ; 


And whereas , the concern land owners ( hereinafter 
referred to as “ the said Land owners ” ) of the land under the 
said Reservation in respect of S.No.44 / 1 ( pt ) of Mouza 
Kannad ( hereinafter referred to as " the said Land " ) have 
served a notice under section 127 ( 1 ) of the said Act , 
( hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) on the said 
Appropriate Authority on dated 30.07.2013 ; 


And whereas , the Chief Officer , Municipal Council , 
Kannad vide letter No. 1697 , dt.18.11.2019 has communicated 
that , though the said Appropriate Authority has submitted a 
land acquisition proposal to Collector , Aurangabad , land 
acquisition process was not completed ; 


> 


And whereas , in the said Sanctioned Development Plan , 
the land bearing S.No.44 / 1 ( pt ) of Mouza Kannad is reserved 
for Site No. 15 “ Garden ” ( hereinafter referred to as “ the said 
Reservation " ) for which Appropriate Authority is Municipal 
Council , Kannad ( hereinafter referred to as " the said 
AppropriateAuthority " ) ; 


And whereas , the Hon'ble High Court , Mumbai , 
Aurangabad Bench by its judgement dt.06.06.2019 in Writ 
Petition No.2823 / 2016 ( hereinafter referred to as " the said 
Writ Petition " ) has directed the State Government to notify 
the lapsing of the said Reservation on the said Land by an 
order to be published in the Official Gazette ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


८७३ 


And whereas , the Joint Director of Town Planning , 

And whereas , the Government in Urban Development 
Aurangabad Division , Aurangabad vide letter No.288 , dt . 

Department under section 151 of the said Act , vide Resolution 

No.TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 01.12.2016 , has 
15.02.2020 has submitted report stating that , as the land 

delegated the powers exercisable by it under section 127 ( 2 ) 
acquisition procedure has not been completed and as per the 

of the said Act , in respect of Development Plans of all 
order issued by the Hon'ble High Court , Mumbai , Aurangabad Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the 
Bench in the said Writ Petition it is necessary to issue an 

Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
order regarding release of affected area admeasuring 4027 

Authority , to the Director of Town Planning , Maharashtra 

State , Pune ; 
sq.mt approximately of the said land of the said land owners 

Now therefore , the Director of Town Planning , 
from the said Reservation ; 

Maharashtra State , Pune , by this order and as specified in 
And whereas , after considering the above facts in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said 
respect of the said Reservation on the said land in the said Reservation in respect of the said land under section 127 ( 2 ) 

of the said Act & forthat purpose amends the said Notification 
Sanctioned Development Plan , the Director of Town Planning , 

of the said Sanctioned Development Plan , as follows 
Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is necessary 
to issue the order under section 127 ( 2 ) of the said Act , 

After the last entry in the Schedule of Modifications 

accompanying the said Notification of the said Sanctioned 
regarding the lapsing of the said Reservation on the said 

Development Plan , the following new entry shall be added : 
land ; 

SCHEDULE 


Sr.No. Municipal Council 

Mouza , Taluka 
and District 


Description of the 
said Lands 


Proposal in the said 
sanctioned 
Development Plan & 
its Approxi . Area as 


Approximate Area 
lapsed from the 
said Reservation 
Sq.mt. 


1 


S.No. 44/1 ( P . ) 


4027 


Kannad Municipal 
Council Mouza 

Kannad , 


SiteNo . 15 “ Garden ” Area 1.79 
Hect . 


Taluka- Kannad , 


Dist- Aurangabad 


Note : -- 


1. The said land so released from the said Reservation shall become available to the said land owners for the purpose of 
development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said Sanctioned Development Plan . 


2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Development plan showing the area of the said land which is lapsed from 
the said Reservation is available in the office of the Chief Officer , Municipal Council , Kannad , District Aurangabad during office 
hours on all working days for inspection to public upto one month . 


3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www . dtp . maharashtra , gov.in. 


Date : - 11/10/2021 . 


( Sudhakar Nangnure ) 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune . 


८७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद यांजकडून 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


वाचा : - १. मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
खालील आदेश . 


, 


२. पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामीण यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा / 
औ / का.व.सु. / २०२१-४४३१ , दिनांक १२/१०/२०२१ . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


आदेश 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करणार नाही . 


, 


क्र .२०२१ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी -५२२ : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सध्या कोविड -१ ९ च्या अनुषंगाणे 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक 
असल्याने जमावबंदी आदेश अंमलात असणे आवश्यक आहे . 


तसेच सध्या कोवीड -१ ९ च्या अनुषंगाणे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये 
म्हणून सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने जमावबंदी 
आदेश अंमलात असणे आवश्यक आहे . तसेच दिनांक १ ९ / १० / २०२१ रोजी 
ईद - ए - मिलादुन्नबी ( मोहम्मद पैगंबर जयंती ) औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात 
सर्वत्र साजरी होणार आहे . तसेच दिनांक १ ९ / १० / २०२१ रोजी कोजागिरी 
पौर्णिमा औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र साजरी होणार आहे . 


६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमत्तेस धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


, 


, 


ज्याअर्थी औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या 
दृष्टीकोनाने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे . यासाठी पोलीस अधिक्षक , 
औरंगाबाद ग्रामीण यांनी संदर्भिय पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व 
शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ 
( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश दिनांक १६/१०/२०२१ चे ००.०० वाजे पासून 

दिनांक 
३०/१०/२०२१ राजीचे २४.०० वाजेपावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली 
आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण ) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो १६/१०/२०२१ चे 
००.०० वाजे पासून दि . ३०/१०/२०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


हा आदेश दिनांक १२/१०/२०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 


, 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


औरंगाबाद , १२ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


शशिकांत हदगल , 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


८७५ 


, 


५ 


, 


- 


, 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च 
वसूली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 

३ ) कस्टोडियन , श्रीराम सहकारी बँक लि . नाशिक ( नोंदणीरद्य ) यांचे 
दिनांक ३०/०७/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 
क्रमांक ना . बँका / सआ -१ / श्रीराम सहकारी बँक / क .१५६ / अधि . / २०२१ / 
२२ ९५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश 
कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये श्रीराम सहकारी बँक लि . नाशिक ( नोंदणी रद्य ) जि . 
नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्रं . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हूद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 


१ 


श्री . जवळेकर श्रीपाद हरी 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , 
जळगाव , ठाणे , 
अहमदनगर जिल्हा 


२ 


श्री . जगताप रामेश्वर . ए 


वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , 


जळगाव , ठाणे 
अहमदनगर जिल्हा 


अटी : 


, 


४ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 
२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर 
करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ - स , 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र 
शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 


वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर “ वसूली अधिकारी , श्रीराम सहकारी बँक लि . नाशिक ( नोंदणी 
रद्द ) ” असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 

९ 
कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँकाकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम 
याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद 
करावा . 
दिनांक -२० / ० ९ / २०२१ 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


८७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था लातूर यांजकडून 


वाचा : 


, 


, 


क्र . वि -१ / कलम १५६ / साईबाबा जनताबँक / सन २०२१ / १ ९५७.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , समृत जाधव , जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर या अधिसूचनेद्वारे व्यवस्थापक साईबाबा जनता 
सहकारी बँक लि . लातूर या बँकेचे खालीलप्रमाणे नमूद अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चे २ ( एच ) व ( जे ) तसेच 
नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५,६,७ , ९ , १०,११ , ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ) १२,१३,१५,१५,१७,१८ व २० ( अ ) नुसार वरील 
कायद्याचे १०१ अनुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
या आदेशाच्या दिनांकापासून दि . ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता 
अधिकार प्रदान करीत आहेत . 

सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


१ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं . १४ दिनांक १३ / १० / १ ९ ८१ . 

२ ) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसुचना 
क्र . सहिससी / १०८१ / ३३३२ / २२० / १५ सी , दिनांक २० / १० / १ ९ ८१ . 

३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६ ( २ ) दिनांक १ ९ / ०३ / १ ९ ६८ . 

४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/६/२०१६ . 

५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १/१/२०१७ . 

६ ) व्यवस्थापक साईबाबा जनता सहकारी बँक लि . लातूर , यांचा प्रस्ताव 
दि.९ / ०७ / २०२१ . 


, 


अ.क्रं . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . दिलीप विश्वनाथ कानडे 
सिनिअर ऑफीसर 


वसूली अधिकारी 


विशेष वसूली व विक्री | बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अधिकारी 


२ 


श्री . विष्णुदास सोपान कासले 


वसूली अधिकारी 


विशेष वसूली व विक्री बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अधिकारी 


शाखा व्यवस्थापक 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्जवसूलीची कार्यवाही करावी . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमलबजावणीकरीता असतील . 


७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्य नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


८. नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 


४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल . 


कार्यालयास सादर करावा . 


५. विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढून घेतले जातील व कायदेशिर कारवाई करण्यात येतील . 


९ . शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये विशेष वसूली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करणेस मनाई आहे . 


६.मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि . 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसूलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी . 


१०. संस्थेची मागणी व थकबाकी वसूली अभावी संस्थेस येणारी 
अडचण याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसूली होण्याच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान 
करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फततपासणी 
करुन शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


८७७ 


८ 


११. विशेष वसूली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिकार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 


अधिसूचना 


कलम -११ 


१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच 
लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात 
कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


( भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ ) 


-- 


दिनांक : -२७ / ० ९ / २०२१ . 


समृत जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 

. 


, 


क्र . उ.वि.अ. / भुसंपादन / सिआर .- ज्याअर्थी , भुमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसूल व वन विभाग 
अधिसुचना क्रमांक MIS - 11 / 2014 / C.R.77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी , 
२०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा केला आहे . ) द्वारे , 
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( या पुढे याला 
सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे . ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन 
संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम -३ मधील पोटकलम ( ए झेड 
नुसार ) जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत 
या जिह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास 
शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , वसमत यांजकडून 


, 


अधिसुचना 


क्र . सनिव / प्रशासन / एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / ( एसआर ) / ६५३ / 
२० / १०४१.- मी सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . वसमत याद्वारे 
अधिसुचना करीत आहे की , चिंचांलेश्वर बहुउद्देशियधान्य अधिकोष सहकारी 
संस्था , म . मुरुंबा , ता . वसमत , जि . हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन 
तिचा नोंदणी क्र . एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / ( एसआर ) / ६५३ / २०२० , 
दिनांक १४/१२/२०२० असा आहे . 


, 


, 


, 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व 
उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनूसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसूची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनीक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात येईल . ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे 
सदरहु कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते . असे अधिसुचीत करणे आवश्यक 


दिनांक : - १४/१२/२०२० 


आहे . 


कि.बा. फिसके . 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसमत , जि . हिंगोली . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादीत करतांना भुधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची –३ मध्ये नमुद 

केलेले आहे . 


, 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादीत करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ४ मध्ये 

नमुद 

केले आहे . 


८७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम ( १ ) 
नुसार विस्थापीतांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास , अनुसूची -५ मध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे . 


: 


त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 


अनुसूची -२ 
सार्वजनीक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . पिरकल्याण येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नांव : - पिरकल्याण पाझर तलाव क्रमांक -३ 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पिरकल्याण पाझर तलाव क्रमांक ०३ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 
सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याच्या 
सोय होते . 

अनुसूची -३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 


, 


नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


: 


आवश्यकता नाही , सबब माहीती निरंक . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या 


अंमलबजावणीमधुन अशा भुमी मालंकास सुट देऊ शकेल . 


: 


परंतू , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


अनुसूची -४ 
सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणाऱ्या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ / 
०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदी 
लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : - उपविभाग जलसंधारण अधिकारी , 
मृद व जलसंधारण अधिकारी उपविभाग , जालना यांचे प्रमाणपत्र जा . 
क्रमांक / मृवजसंउपवि / भुसंपादन / ४५२ दिनांक ०४ / ० ९ / २०२१ . सबब माहिती 


निरंक . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहु भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम -३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


, 


अनुसूची -५ 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 
१ ) ज्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 
२ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ताः- निरंक 
३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनूसार झाली आहे . त्याचा तपशिल - निरंक 
टीप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅनचे ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 
जालना , दिनांक ४/१०/२०२१ . 

, 


अनुसूची -१ 


, 


भुमीचे वर्णन : 


गावाचे नाव : - पिरकल्याण ता . : - जालना 


जिल्हा : - जालना 


- 


अं.क्र . 


गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र ( हे.आर. ) 


१ 


१४१ 


०.५० 


२ 


१४२ 


२.०० 


डॉ . संदिपान सानप , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुंसपादन अधिकारी जालना . 


३ 


१४३ 


०.५० 


एकुण 


३.०० 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . पिरकल्याण येथील जमीन पाझर तलाव 

क्रमांक ३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


८७ ९ 


P 


१० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्रमांक जिवीशा / 
प्रतिबंधात्मक आदेश / ५३१५ / २०२१ , दिनांक ० ९ / ० ९ / २०२१ . 


पहा : - १. श्री एस.डी. पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


, 


उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४१३३/२०२१ , दिनांक १८ सप्टेंबर , २०२१ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 


आदेश 


आदेश 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 


निर्गमीत करितात 


, 


क्र .२०२१ / एमएजी -३ / सीआर - ९ . : - ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद 
यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ५३१५ / २०२१ अन्वये 
असे नमूद केले आहे की , कोबीड -१ ९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे अनुषंगाणे गृह विभाग , महाराष्ट्र शासनाचे 
परिपत्रक क्रं . आरएलपी -०६२१ / प्र.क्र .१४४ / विशा १ ब दि .२ ९ / ०६ / २०२१ व 
दि .८ / ० ९ / २०२१ अन्वये सार्वजनिक गणेशोत्सव -२०२१ करिता मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित केलेले असून श्री . गणेश उत्सवादरम्यान “ मुर्तीचे मुखदर्शन 
अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवून दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असुन 
दर्शन केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात यावे ” असे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत . त्याअनुषंगाणे 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे आदेश आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सव 
-२०२१ कालावधीमध्ये लागु करण्याचे कळविले आहे . 


क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ४५५ ९ / २०२१ . - श्री एस.डी. पाटील , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 

, 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०२१ 
या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार ( रजेमागील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ 
आणि रजेपुढील दिनांक ०२ व ०३ ऑक्टोंबर , २०२१ या तीन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २५ सपटेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ ऑक्टोंबर , २०२१ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


त्याअर्थी , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये खालील बाबी करण्यास मनाई करीत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस.डी. पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 


न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , उस्मानाबाद 


म्हणून काम पहातील . 


. 


१. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या श्री . गणेश मुर्तीचे मुखदर्शन अथवा 
प्रत्यक्ष मंडपात येवून दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असुन 

दर्शन 
केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात 
यावे 


जर श्री एस.डी. पाटील , हे या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 


उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


, 


( दोन ) 


ज्याअर्थी , सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणने घेणे सद्यस्थितीत 
शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचीही माझी 
खात्री झाली आहे . 


श्री एस.डी. पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 


, 


हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीत दि . १० / ० ९ / २०२१ रोजीचे 
०६.०० ते दि . २० / ० ९ / २०२१ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागु राहतील . 


अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एस.एस. माने , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


हा आदेश आज दिनांक ० ९ / ० ९ / २०२१ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , दि . ० ९ / ० ९ / २०२१ . 


उस्मानाबाद , २२ सप्टेंबर , २०२१ . 


, 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


1 


८८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. श्री एस . जी . बावकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ११८३/२०२१ , दिनांक २३ सप्टेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा इ - मेल संदेश . 


पहा : - १. श्री एस . जी . बावकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ११८ ९ / २०२१ , दिनांक २७ सप्टेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा इ - मेल संदेश . 


आदेश 


आदेश 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


, 


, 


, 


क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ४५ ९९ / २०२१ . - श्री एस . जी . बावकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 
परंडा यांची दिनांक २० सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक २२ सप्टेंबर , २०२१ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
२० सप्टेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दि . २३ सप्टेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी 
देण्यात येते . 


क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ४६२६ / २०२१ . - श्री एस . जी . बावकर , 

. . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 
परंडा यांची दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२१ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार , मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २७ सप्टेंबर , 
२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दि . ०१ ऑक्टोंबर , २०२१ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


, 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस . जी . बावकर , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , परंडा म्हणून 
काम पहात आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री एस . जी . बावकर , हे सह दिवाणी 

, 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , परंडा म्हणून 
काम पहातील . 


, 


, 


, 


जर श्री एस . जी . बावकर , हे या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


जर श्री एस . जी . बावकर , हे या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


, 


( दोन ) 


( दोन ) 


, 


, 


श्री एस . जी . बावकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकरी , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , , 
वरिष्ठ स्तर परंडा यांनी पाहिला . 


श्री एस . जी . बावकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकरी , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर परंडा यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , २४ सप्टेंबर , २०२१ . 


उस्मानाबाद , २७ सप्टेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . ३२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ [ किंमत : ०.०० रुपये 

वे , 


1 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


, 


भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 


राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि 
हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव 
शासनाकडे अंतीम मंजूरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करील . 

उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे 


३७ अन्वये 


सुचना 


जाहिर सुचना 


दिवशी कार्यालयीनवेळेत उपलब्ध असेल . 


अं . क्र . सर्व्हे नंबर 


विद्यमान 


प्रस्तावीत वापर 


क्षेत्रफळ 
अंदाजे 


वापर 


१ 


२६७ 


५ हेक्टर 


रहिवाशी वापर 


शेती तथा 
नाविकास वापर 


२७ आर 


क्र . ४०५१ / २०२१.- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव हद्द ) 
विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची 
अधिसुचना क्र . टिपीएस ३४१५ / १३ ९ ३ / CR - २५३ / २०१५ / UD - ३० . दिनांक 
० ९ / ० ९ / २०१६ अन्वये मंजूर झाली असुन , ती दिनांक ०३/१२/२०१६ पासून 
अंमलात आली आहे . ( ज्यापुढे तिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असुन ) 

ज्या अर्थी , उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र .२८ 
दिनांक २३/०४/२०२१ अन्वये मंजूर विकास योजना ( वाढीव हद्द ) मध्ये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सर्व्हे नं . २६७ 
मधील शेती तथा नाविकास विभाग वगळून रहिवाशी विभागामध्ये समाविष्ट 
करणे बाबत सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली आहे . 

वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात 
आलेले आहे . आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडून सुचना व 
हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . जे नागरिक ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या 


नगर परिषद , उस्मानाबाद . 
दिनांक १४ / ० ९ / २०२१ . 


मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर , 

अध्यक्ष 
नगर परिषद , उस्मानाबाद . 


1 


. 


औ.भाग १ अ -३२ 


१०१ 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ -अ पुरवणी 


NOTIFICATION 


२ 


By The President Municipal Council Osmanabad Public 
Notice Under section 37 of Maharashtra Regional and 

Town Planning Act 1966 . 


नगर परिषद उस्मानाबाद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 

३७ अन्वये सुचना 


Public Notice 


जाहिर सुचना 


Out No. 4051/2021 : - Whereas the second revised devel 
opment plan of Osmanabad has been sanctioned as per 
Maharashtra regional and town planning act 1966 section 31 
( 1 ) by Urban Development Department in Government of 
Maharashtra , Notification No TPS - 3415 / 1393 / CR - 253 / 2015 / 
UD - 30 Date - 09 / 09 / 2016and came into effectfrom03 / 12 / 2016 . 


ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव हद्द ) विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टीपीएस 
९ ४१५ / ३ ९ ३ / प्रक्र २५३ / २०१५ / नवि -३० दि .० ९ / ० ९ / २०१६ अन्वये मंजुर झाली 
असुन , ती दि . ०४/१२/२०१६ पासुन अंमलात आली आहे . ( ज्यापुढे तिचा 
उल्लेख उक्त विकास योजना असुन ) 


- 


Whereas the Osmanabad Municipal Council under its 
General Body resolution No. 28 date - 23 / 04 / 2021 has resolved 
to effect the following modification under section 37 ( 1 ) of the 
said Act to the said second revised plan viz . 


ज्या अर्थी , उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र . 
३० दि . २३/०४/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना ( वाढीव हद्द ) मध्ये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये मंजुर विकास योजनेत सर्व्हे नं . १७७ 
जमीनीतील अंदाजे क्षेत्रफळ ३ हेक्टर शेती तथा नाविकास विभागातुन 
वगळुन रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरले आहे . 


As per sanctioned D.P. 


Land Admeasuring tentatively Area 5 Ha 27 R. in Sy . No. 
267 under no . Development Zone ( As shown in part plan ) 


Proposed Modification 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात 
आलेले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व 
हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये 

सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि 
हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव 
शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी हि नगर परिषद करील . 


- 


Land admeasuring tentatively 5 Ha . 27 R. in Sy . No. 267 
under no . Development is Proposed to be deleted from no 
development zone and included in residential zone . 

And whereas , the notice is hereby published as required 
under section 37 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions 
and objections from public on said modification , those per 
sons sho will give their suggestions and objections in writing 
to the council within one month from the publication of this 
notice , in Maharashtra Government Official Gazette will be 
considered by the council before submitting the said 
proposal to Government for sanction . 

The part plan showing the Proposed modification to the 
said development plan is kept open for inspection of public in 
the office of municipal council on all the working days . 


उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व 
कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


अ . 


विद्यमान 


प्रस्तावीत 


सर्वे 
नंबर 


क्र . 


क्षेत्रफळ 
अंदाजे 
३ हेक्टर 


वापर 


वापर 
रहिवाशी 


१ 


१७७ 


शेती तथा 
नाविकास वापर 


वापर 


Osmanabad , Dt . 14/09/2021 . 


नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 

, 
दि . १३/१०/२०२१ . 


Makrand Shursen Rajenimbalkar , 

President 
Municipal Council , Osmanabad . 


( मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर ) 


अध्यक्ष 


नगर परिषद , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २८-३ , २०२१ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४३ 


१०३ 


By The President Municipal Council Osmanabad Public 
Notice Under Section 37 Of Maharashtra Regional and 

Town Planning Act 1966 . 


Public Notice 


Out No. 4552/2021 Date 13/10/2021 .--- Whereas the 
second revised development plan , of Osmanabad has been 
sanctioned as per Maharashtra regional and town planning 
act 1966 section 31 ( 1 ) by Urban Development Department in 
Government of Maharashtra , Notification No TPS - 3415 / 1393 / 
CR - 253 / 2015 / UD - 30 Date- 09/09/2016 and came into effect 
from 03/12/2016 . 

Whereas the Osmanabad Municipal Council under 
its General Body resolution No. 30 Date- 23/04/2021 has 
resolved to effect the following modification under section 
37 ( 1 ) of the said Act to the said second revised pan viz . 


Proposed Modification 
Land Admeasuring tentatively 3 Ha , in Sy . No. 177 under 
no Development is proposed to be deleted from no 
development zone and included in residential zone . 

And whereas , the notice is hereby published as 
required under section 37 ( 1 ) of the said Act for inviting 
suggestions and objections from public on said modification , 
those persons who will give their suggestions and objections 
in writing to the council within one month from the publication 
of this notice , in Maharashtra Government Official Gazette 
will be considered by the council before submitting the said 
proposal to Government for sanction . 

The part plan showing the proposed modification to 
the said development plan is kept open for inspection of 
public is the office of municipal council on all the working 
days . 
Osmanabad 
Date : 13/10/2021 . 


As per sanctioned D.P. 


Land Admeasuring tentatively Area 3 Ha , in Sy . No. 177 under 
no Development Zone ( As shown in part plan ) 


( Makarand Shursen Rajenimbalkar ) 

President 
Municipal Council Osmanabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


